कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकांना विठोष 
निमंत्रितांना आमंत्रीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.-कासस २०१५/(प्र.क्र.१६२/२०१५)/सिंव्य (महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- १ शासन निर्णय क्र. कासस २०१५/प्र.क्र.१६२/२०१५/सिंव्य (महसूल) 
दिनांक १८ मार्च, २०१६ 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दि. १८ मार्च, २०१६ अन्वये कालवा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात 
आलेली आहे. या शासन निर्णयानुसार स्थायी पदाधिकारी यांच्या शासकीय व अशासकीय सदस्य 
म्हणून कालवा सल्लागार समितीमध्ये समावेश केलेला आहे. तथापि, क्षेत्रिय स्तरावरून त्या 
भागातील स्थळ काळ परत्वे व परिस्थितीनुरूप पाणी नियोजनाशी संबधित असलेल्या व्यक्तिना 
विशेष निमंत्रित म्हणून बैठकीस आमंत्रित करण्याबाबत मागणी होत असते. याबाबत वारंवार क्षेत्रिय 
स्तरावरील प्रकल्प निहाय/ हंगाम निहाय बैठकांसाठी विशेष निमंत्रीतांच्या नावांना शासन 
स्तरावरून मान्यता देणे आवशयक नाही. तथापि, यासंबधीचे अधिकार प्रदान करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
प्रकल्प निहाय/ हंगाम निहाय होणाऱ्या कालवा सल्लागार समिती बैठकीसाठी सिंचन 
व्यवस्थापन व पाणी नियोजनाझी संबधित आव्यक असलेल्या व्यक्‍ती/ संस्था घटकाला निमंत्रित 
करता येईल. 
असे निमंत्रण सदस्य सचिव, कालवा सल्लागार समिती यांनी मा. अध्यक्ष यांच्या मान्यतेने 
विशेष निमंत्रित व्यक्‍ती/ संस्था/ घटक यांना देण्यात यावे 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१२२६११५९४२६५२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Sanjay Jagannath — | न 
Savane = aor 
(सं. ज. सवने) 
कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री , यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 
३. मा.सभापती/ उपसभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः कासस २०१५/(प्र.क्र.१६२/२०१५)/सिंव्य (महसूल) 


४. मा.विरोधी पक्षनेते, विधान सभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व लोकसभा/ राज्यसभा सदस्य 

९. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य 

१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
१५.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१६.महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७.सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग 

१८. सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त /कृषी आयुक्त, पुणे 

१९.मुख्य अभियंता (पा.) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२०.सर्व मुख्य अभियंता /मुख्य अभियंता व प्रशासक, जलसंपदा विभाग 
२१.माहिती व जनसंपर्क महासंचनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२२.सर्व अधीक्षक अभियंता /अधीक्षक अभियंता व प्रशासक 

२३.आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
२४.सर्व जिल्हाधिकारी 

२५.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद 

२६.सर्व महानगर पालिका आयुक्त/ मुख्याधिकारी 

२७.सर्व जिल्हा कृषी अधीक्षक 

२८. ग्रंथालय, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
२९.सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


